ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत 
निरीक्षणालय शाखेतील विद्युत निरीक्षक गट-अ 
(राजपत्रित) पदाची दि. ०१/०१/२०१८ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२२९ / ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०२०. 


वाचा: १ शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- १०७६/बारा, दि. २१/०६/१९८२. 
२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. एसआरव्ही- २०११/प्र.क्र. २८४/१२, दि. २१/१०/२०११. 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण- २०१४/प्र.क्र. ५८८/ऊर्जा-२, 
दि. २६/०२/२०१५. 
४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. मुविनि- २०१६/प्र.क्र. ५८/ऊर्जा-५, 
दि. ३०/०३/२०१६ व दि. ३०/०४/२०१६. 
५) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ईएसटी- २०१६/प्र.क्र. ३०/प्रशासन-१, 
दि. ३०/०३/२०१६. 
६) शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१५/प्र.क्र.३५/आस्थापना-१, 
दि. ३०/०५/२०१५. 
७) शासन परिपत्रक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२११/ऊर्जा-५, 
दि. ०७/१२/२०१८. 
८) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र. मुविनि/मु.लि./ज्येष्ठतासूची/१४७१/२०१९, 
दि. ०७/११/२०१९ 


परिपत्रक : 


ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय शाखेंतर्गत कार्यरत असलेल्या विद्युत निरीक्षक, 
गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील अभियंत्यांची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची तदर्थ तात्पुरती ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. ७ 
येथील शासन परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूचीच्या अनुषंगाने प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा सांगोपांग विचार करून सदर 
ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे अंतिम स्वरूपात प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
३. सोबतच्या परिशिष्टातील ज्येष्ठता क्र. २२ येथील श्री. यु. के. धोटे, विद्युत निरीक्षक यांना मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. २६५/२०१४ आणि क्र. ३४१/२०१२ बाबतच्या मा. 
न्यायाधिकरणाच्या दि. १५/१२/२०१४ रोजीच्या आदेशास अनुसरून विद्युत निरीक्षक या पदावरील मानीव दिनांक 
मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्ररित्या सुरू असल्याने त्याबाबत मान्यता मिळाल्यानंतर त्यानुसार त्यांचे 
ज्येष्ठता यादीतील सुधारित स्थान दर्शविण्यात येईल. 


DNA परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२२९/ऊर्जा-५ 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२००७२७१४२३४७७८१० असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 
Pundlik 
Badgeri 


(प्रज्ञांत पुं. बडगेरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण 
चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (Fa), मुबई- Yoo ०७१. 

२) अधीक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/ पुणे/ औरंगाबाद/ नागपूर. 

3) सर्व संबंधित विद्युत निरीक्षक यांना मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, ३ रा मजला, 
प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबूर (पूर्वी, मुबई- ४०० ०७१ यांच्यामार्फत अग्रेषित. (संबंधित 
विद्युत निरीक्षक यांच्याकडून कृपया पोच प्राप्त करावी.) 

४) प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

५) उप सचिव (ऊर्जा-५) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

६) कार्यासन (ऊर्जा-५) (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


DR परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२२९/ऊर्जा-५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०१८/प्र.क्र.२२९/ऊर्जा-५, दिनांक २४ जुले, २०२० चे सहपत्र 


परिशिष्ट-अ 


ऊर्जा विभागांतर्गत विद्युत निरीक्षणालया मधील विद्युत निरीक्षक संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


अ. | एकत्रित | ज्येष्ठता नांव (सर्वेश्री) जात जन्मतारीख | पदीन्नतीच्या/ | नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
क्र. | यादीती | क्रमांक प्रवर्ग नियुक्तीच्या मार्ग दिनांक/ दिनांक अर्हता 
ल आदेशाचा ज्येष्ठता मानीव 
ज्येष्ठता दिनांक दिनांक 
क्रमांक 
ez 2 3 शिका | षु & za ८ ९ शिळ Le १) १२ 
१ १५ q | नागनाथ इंश्वररा पाटील | खुला | ०१/०६/१९६२ | ०५/११/२००७ | पदोन्नतीने । २२/०६/२००९ | ३१/०५/२०२० | बी.ई (वि. 
२ १७ 2 | यु. ए. भोयर खुला | ०४/०७/१९६७ | २२/०६/२००९ | पदोन्नतीने | २२/०६/२००९ | ३१/०७/२०२५ | बी.ई (वि. 
3 १८ ३3 | श्रीम. एस. एस. पोळ खुला | १९/०८/१९६४ | २२/०६/२००९ | पदोन्नतीने | २२/०६/२००९ | ३१/०८/२०२२ | बी.इ(वि. 
४ १९ ४ हेमंत ना. गांगुर्डे अ.ज. | १३/०६/१९७५ | २४/११/२००९ | सरळसेवा | २४/११/२००९ | ३०/०६/२०३३ | बी.ई(वि.) 
4 २० 4 एम. आर. बोध इ.मा.व | ०३/०७/१९६५ | २२/०६/२००९ | पदोन्न्तीन | ०१/०४/२०१० | ३१/०७/२०२३ | as (fA) 
& २१ ६ पी. डी. दहाट अ.जा. | ०१/०८/१९६२ | २१/०४/२००६ | पदोन्नतीने | 03/92/2099 | ३१/०७/२०२० | बी.ई (वि. 
9 २२ ७ । व्ही. एच. शहारे अ.जा. | ०८/११/१९६० | २१/०४/२००६ | पदोन्नतीने | ०३/१२/२०११ | ३०/११/२०१८ | ए.एम.आय.ई सेवानिवृत्त 
८ 23 ८ | एन. जे. महाजन ०१/०६/१९६२ | ०३/१२/२०११ | पदोन्नतीने | ०३/१२/२०११ | 39/04/2020 | बी.ई (वि. 
९ २४ ९ श्रीमती. मिनाक्षी वाठोरे । अ.जा. | ०६/११/१९६४ | ०३/१२/२०११ | पदोन्नतीने | ०३/१२/२०११ | ३०/११/२०२२ | बी.ई (वि.) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२२९/ऊर्जा-५ 


१० २५ १० । व्ही. व्ही. खापड अ.जा. | ०४/०५/१९६३ | २७/०८/२०१२ | पदोन्नतीने । २७/०८/२०१२ | ३१/०५/२०२१ | बी.ई (वि. 
११ २६ ११ । आर. व्ही. महालक्ष्मे AAD) | १८/०४/१९६६ | २७/०८/२०१२ | पदोन्नतीने | २७/०८/२०१२ | ३०/०४/२०२४ | बी.ई (fA) 
१२ २७ १२ | et. टी. राठोड वि.जा.(अ) | ०४/०३/१९६३ | २७/०८/२०१२ | पदोन्नतीने | २७/०८/२०१२ | 39/03/2029 | बी.ई (fa) 
१३ २८ १३ । ए.जी. कणसे खुला | ०१/०६/१९७० | २७/०८/२०१२ | सरळसेवा | २७/०८/२०१२ | ३१/०५/२०२८ | ag (fa) 
१४ २९ १४ । पी. एम. चामट इ.मा.व | २०/०९/१९७० | २७/०८/२०१२ | सरळसेवा | २७/०८/२०१२ | ३०/०९/२०२८ | बी.ई (fA) 
१५ ३० १५ «| ए. एम. राठोड वि.जा.(अ) | ०१/०२/१९७४ | २७/०८/२०१२ | सरळसेवा | २७/०८/२०१२ | 39/09/2032 | बी.ई (वि. 
१६ ३३ १६ । एन. जी. बेहरम वि.मा.प्र. | ०१/०५/१९६२ | २२/०६/२००९ | पदोन्नतीने । २१/०६/२०१४ | ३०/०४/२०२० डी.ई.ई 
१७ ३५ १७ | श्रीम. आर. एम.नागपूरे | अ.ज. | २०/११/१९७१ | २१/०६/२०१४ | पदोन्नतीने | २१/०६/२०१४ | ३०/११/२०२९ | बी.ई (वि. 
१८ ३८ १८ | ए. व्ही. शुक्ल २७/०९/१९५८ | २७/०८/२०१२ | पदोन्नतीने । २१/०६/२०१४ | ३०/०९/२०१६ | बी.ईइ(वि.) 
१९ ३९ १९ । ए. एच. अन्सारी ०५/०३/१९६१ | २७/०८/२०१२ | पदोन्नतीने | २१/०६/२०१४ | ३१/०३/२०१९ | बी.ई (वि. 
२० २० | ए. एच. मुजावर ०१/०६/१९६९ | ०५/०२/२०१६ | पदोन्नतीने ३१/०५/२०२७ | बी.इ(वि.) 
२१ २१ । आर. आर. चव्हाण अ.जा. | ०२/०५/१९६७ | २०/०४/२०१६ | पदौीन्नतीने 39/04/2024 | बी.ई (वि. 
२-२ २२ «| Bb. धोटे अ.ज. | १२/०९/१९६८ | १८/०६/२०१६ | पदीन्नतीने ३०/०९/२०२६ | बी.ई (fa) 
23 23. सारंग सुभाष नाईक म. ज. (ब) | १७/१२/१९७५ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | 39/92/2033 | बी.ई (fa) 
१/२०१४ 
२४ २४ । निलेश वामन मदाने खुला | ०५/०४/१९८० | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३०/०४/२०३८ | बी.ई (वि. 
२/२०१४ 
२५ २५ | नवनाथ बाजीराव म. ज. | १९/०४/१९८२ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३०/०४/२०४० | बी.ई (fa) 
जाधव (क) ३/२०१४ 
२६ २६ | मिलिद संतोषराव अ.जा. | २२/०६/१९७९ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | १६/११/२०१७ | ३०/०६/२०३७ बी.ई (वि.) 
कुऱ्हाडे ४/२०१४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता- २०१८/प्र.क्र.२२९/ऊर्जा-५ 


२७ २७ | संजय आदिनाथ SALA. | २३/०५/१९७९ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | २७/११/२०१७ | 39/04/2030 | बी.ई (वि. 
आंबेकर 4/2098 

२८ २८ | अविनाश दिपचंद खुला | २६/०१/१९८३ | १०/११/२०१७ | सरळसेवा | ११/१२/२०१७ | 39/09/2089 | बी.इ(वि. 
वनारकर ७/२०१४ 


* अ. क्र. २२ येथील श्री. यु. के. धोटे, विद्युत निरीक्षक यांना मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर येथे दाखल मूळ अर्ज क्र. २६५/२०१४ आणि क्र. ३४१/२०१२ बाबतच्या मा. न्यायाधिकरणाच्या 
दि. १५/१२/२०१४ रोजीच्या आदेशास अनुसरून विद्युत निरीक्षक या पदावरील मानीव दिनांक मंजूर करण्याबाबतची कार्यवाही स्वतंत्ररित्या सुरु असल्याने त्याबाबत मान्यता मिळाल्यानंतर त्यानुसार त्यांचे 
ज्येष्ठता यादीतील सुधारित स्थान दर्शविण्यात येईल. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


